जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, नंदुरबार 
इमारती बांधकामाच्या अन्य कामास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक :ग्रासंजा/१२१३/४४५/प्र.क्र.१६५/ग्रासं-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय (वि), मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २९ ऑगस्ट, २०१८ 


वाचा :- 


१. शासन निर्णय, क्रमांक ग्रासंजा-१६०६/११९७/प्र.क्र.२१९८/ग्रासं-४, दि.०७.११.२००८. 


२. राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई यांचे पत्र क्र. राआ/महा/आस्था-४/नंदुरबार इमारत 


बांधकाम/२०१७/३३३०, दि.२९.०६.२०१७. 


प्रस्तावना :- 


जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, नंदुरबार या इमारतीच्या बांधकामाकरीता रु.४८.७७२ लक्ष 


इतक्या रकमेच्या मूळ अंदाजपत्रकास संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात 


आली आहे. त्यानंतर जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, नंदुरबार या कार्यालयाच्या इमारतीमध्ये 


SARA बांधणी, रॅम्प ध्वज स्तंभ, वाहन तळ व बगिचा, फर्निचर (विद्युतीकरणासहीत), पाणीपुरवठा 


योजना इत्यादी कामांसाठी रु. ८०,६२,९०३/- इतक्या रकमेचा संदर्भाधीन पत्र क्र.२ अन्वये प्राप्त 


प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला होता. सदर प्रस्तावाच्या 


छाननीअंती अंदाजपत्रकामध्ये विम्याची तरतूद वगळून आकस्मिक खर्च ४% व सेंटेज चार्जेस अशी 


सुधारीत तरतूद करुन अंदाजपत्रकाची किंमत रु.८२,८७,४९१/- इतकी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 


परिगणित केली. त्यानुसार सदर बांधकामाच्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास नव्याने प्रशासकीय मान्यता 


देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रासंजा/१२१३/४४५/प्र.क्र.१६५/ग्रासं-४ 


शासन निर्णय -: 


२. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, नंदूरबार हे मंच सन २०१३ पासून स्वतंत्र नवीन इमारतीत 


कार्यरत आहे. या इमारतीमध्ये आवारभिंत बांधणे, ध्वजस्तंभ, फर्निचर (विद्युतिकरणासहीत) व 


पाणीपुरवठा यासाठी करावयाचा खर्च करणे बाकी आहे. याकरिता राज्य आयोगाने रु.८०,६२,९०३/- 


इतक्या रकमेचा सादर केलेला प्रस्ताव मान्यतेसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सादर केला 


असता, त्या विभागाने प्रस्तावाच्या छाननीअंती अंदाजपत्रकामध्ये विम्याची तरतूद वगळून आकस्मिक 


खर्च ४% व सेंटेज चार्जेस अशी सुधारीत तरतूद करुन अंदाजपत्रकाची किंमत खालीलप्रमाणे 


परिगणित केली आहे. 


अ.क्र. | बांधकामाचे स्वरुप राज्य आयोगाने सार्वजनिक बांधकाम 
प्रस्तावित केलेली | विभागाने परिगणित 
अंदाजित किंमत (रु, | केलेली किंमत (रु.) 
बित . | आवारभिंत १९,३२,६४४/- १९,९६,७६०/- 
२. | रॅम्प, ध्वजस्तंभ ६,४४,४२२/- ६,६५,८०१/- 
३. । वाहनतळव बगिचा १३,८९,३२०/- १४,३५,४१२/- 
४. | फर्निचर (विद्युतीकरणासह) २५,०७,०७७/- २५,४७,३४८/- 
५. | पाणीपुरवठा योजना १५,८९,४४०/- १६,४२,१७०/- 
एकूण ८०,६२,९०३/- ८२,८७,४९१/- 


३. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, नंदुरबार या मंचाच्या इमारतीच्या उपरोक्त कामासाठी 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या विभागाकडे उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून खर्च भागविण्याच्या 


अटीच्या अधिन राहून सहमती दर्शविली आहे. त्यानुसार, वरील जिल्हा मंचाच्या कामासाठी 


रु.८२,८७,४९१/- (अक्षरी रु. ब्याऐंशी लाख सत्याऐंशी हजार चारशे एक्याण्णव फक्त) एवढया रकमेस 


नव्याने प्रशासकीय मान्यता याद्वारे देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रासंजा/१२१३/४४५/प्र.क्र.१६५/ग्रासं-४ 


ee 


वरीलप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता दिळेल्या कामास निधी उपलब्ध होताच तातडीने सुरुवात 


करावी व ते विहित मुदतीत पूर्ण करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. सदर इमारतीचे काम पूर्ण होताच 


उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. 


षु J 


वरील कामावरील खर्च सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षात उपलब्ध करुन देण्यात येणाऱ्या 


तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 


६. प्रस्तावित कामाचे वर्षनिहाय खर्चाचे नियोजन पुढीलप्रमाणे राहील-: 
अ.क्र. । आर्थिकवर्ष | अपेक्षित खर्च (रु) सुरु असलेल्या इतर एकूण मंजूर 
कामासाठी आवश्यक तरतूद तरतूद (रु.) 
(रु.) 
fa : सन २०१८-१९ ८२,९७,४९१/- oe 9&,80,00,000/- 
७. सुरु होत असलेल्या कामाचा वित्तीय नियोजनासह तपशील पुढीलप्रमाणे राहील-: 
अ. । कार्यालयाचे | कामाचे स्वरुप एकूण मागील | चालू वर्षात पुढील 
क्र. नाव अपेक्षित खर्च | वर्षाअखेर | अपेक्षित खर्च वर्षासाठी 
(रु.) झालेला करावयाची 
खर्च तरतूद (Carry 
forward) 
| Sse कार्यालयाची ८२,९७,४९१/- र ८२,९७,४९१/- 
आवारभिंत, Vo व 
ग्राहक | 
ध्वजस्तंभ, 
oy वाहनतळ बांधकाम 
निवारण व बगिचा, फर्निचर 
मंच, (विद्युतीकरणासह), 
| पाणीपुरवठा योजना 
नंदुरबार 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रासंजा/१२१३/४४५/प्र.क्र.१६५/ग्रासं-४ 


८. सदर बांधकामासाठी येणारा खर्च “मागणी क्र. एम-५, मुख्य लेखाशिर्ष ५४७५, इतर 


सर्वसाधारण आर्थिक सेवावरील भांडवली खर्च, १०२, नागरी पुरवठा (००) (००) (०१) ग्राहक मंचासाठी 


इमारतीचे बांधकाम करणे (५४७५०२३९) ५३- मोठी बांधकामे “या लेखाशीर्षाखाली सन २०१८-१९ मध्ये 


मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


९. प्रस्तुत आदेश, वित्त विभाग क्र. विअप्र १०००/प्र.क्र.४६/२००१/विनियम, दि.११.०७.२००१ च्या 


शासन निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ मधील 


भाग-पहिला, उपविभाग-५ मधील अनुक्रमांक १, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील 


परिच्छेद क्र.१३४ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


qo. हा शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१४२/इमारत-२, 


दि.२४.०३.२०१७ अन्वये प्राप्त सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


११. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१८०८३०१६४८५५०६०६ असा आहे .हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Raju Kalluji Narpande 


. ee 
R वे] 1 Ka | | UJ | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=F.C.S and C.P, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=c9bb69da44e8b03c93d1a880163547bbb4787f2f2 


Narpande Si free 
(राजू क. नरपांडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत -: 


१. मा.मंत्री, अन्न ,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग ,मंत्रालय ,मुंबई यांचे खाजगी सचिव. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रासंजा/१२१३/४४५/प्र.क्र.१६५/ग्रासं-४ 


२. मा. राज्यमंत्री ,अन्न ,जागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय ,मुंबई यांचे खाजगी 
सचिव. 


३. मा. विरोधी पक्षनेता विधानसभा/विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 


४. प्रधान सचिव, अन्न ,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग ,मंत्रालय ,मुंबई यांचे स्वीय सहयक. 


५. प्रधान सचिव, (विधि व परामर्शी),विधी व न्याय विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक. 


६. जिल्हाधिकारी, नंदुरबार. 


७. प्रबंधक(प्रशासन), राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई. 


८. प्रबंधक, जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच ,नंदुरबार. 


९. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग ,नंदुरबार. 
१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, नंदुरबार. 
११.महाळलेखापाल, -१/२ (लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र ,मुंबई / नागपूर. 


१२.महाळेखापाल, 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता ,महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर). 
१३.निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 


१४.वित्तीय सल्लागार व उप सचिव अन्न ,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 
१५.निवडनस्ती/ग्रासं-४. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


